सोलापूर महानगरपालिका आस्थापनेवर सेवक वर्ग 
निवड समितीद्वारे मानधनावर नियुक्‍त करण्यात 
येऊन सध्या कार्यरत असलेल्या २३ कनिष्ठ 
अभियंता यांच्या सेवा नियमित करून त्यांचे सोलापूर 
महानगरपालिकेच्या Rat पदावर समावेशन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, 2023 


Sat १) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.सोमपा-२०१८/प्र.क्र.६४६/नवि-१८, दिनांक २८/१२/२०२१. 

२) सोलापूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ५३८, दिनांक १७/०२/२०२२. 

३) शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नगर विकास विभाग, क्र.सोमपा-२०२२/प्र.क्र.३७७/ 
नवि-१८, दिनांक १५/१२/२०२२. 

8) आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. सआ/वै/मानधन माहिती/९६/ई-८५८९२, 
दिनांक ०५/०१/२०२३. 

५) आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. नआ/वै/आस्था. खर्च/शिथिल/७८२, 
दिनांक १३/०२/२०२३. 

६) आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. सआस/वै/मानधन माहिती/१४/ई-८५८९२, 
दिनांक ०७/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सोलापूर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५३ (३) नुसार 
अवेक्षक (स्थापत्य), अवेक्षक (यांत्रिकी) व अवेक्षक (विद्यूत) या तीन संवर्गातील पदांसाठी दिनांक ०४/१०/२०१२, 
दिनांक २८/०४/२०१५ व दिनांक ०५/०५/२०१५ रोजी जाहिरातीद्वारे, तसेच महानगरपालिकेच्या निवड समितीने 
मुलाखती घेऊन त्यामध्ये पदास आवश्‍यक असलेली शैक्षणिक पात्रता, आवश्‍यक गुणांची मर्यादा, टक्केवारी, 
अनुभव, सर्वसाधारण ज्ञान व विषय ज्ञान इत्यादीचा विचार करुन गुणानूक्रमे उमेदवारांची एकवट मानधनावर 
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरच्या उमेदवारापैकी सध्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे 
१९ उमेदवार, कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांचे २ उमेदवार, कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) यांचे २ उमेदवार असे 
एकूण २३ उमेदवार सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. 

दरम्यानच्या कालावधीत उपरोक्त संदर्भात अनुक्रमांक १ येथे नमूद शासन निर्णय दिनांक 
२८/१२/२०२१ अन्वये शासनाने सोलापूर महानगरपालिकेचा पदांचा आकृतीबंध मंजूर केला असून त्यामध्ये 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ची एकूण १२६ पदे, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत ची एकूण १२ पदे, कनिष्ठ अभियंता 
(यांत्रिकी) ची एकूण ६ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

यासंदर्भात सोलापूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र. ५३८, दिनांक १७/०२/२०२२ रोजी 
ठराव पारीत करून, सदरच्या अवेक्षकांना (कनिष्ठ अभियंता) महानगरपालिका सेवक निवड समितीने मुलाखत 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 


घेऊन नियुक्‍ती दिली असल्याने त्यांचे समावेशन आकृतीबंधातील रिक्‍त पदांवर करुन त्यांना कायम सेवेत 
घेण्यास मान्यता दिली आहे. 

दरम्यानच्या कालावधीत शासनाने दिनांक १५/१२/२०२२ रोजीच्या शासन राजपत्र असाधारण 
भाग चार-ब अन्वये “सोलापूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०२२” यास 
मान्यता दिली असून त्यामध्ये उपरोक्त पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता व भरती प्रक्रीया निश्चित करण्यात आली 
आहे. 

वरीलप्रमाणे सोलापूर महानगरपालिकेचा ठराव, शासनाने मंजूर केलेला आकृतीबंध व सेवाप्रवेश 
नियम विचारात घेऊन आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांनी संदर्भात नमूद अनुक्रमांक ४ व ६ येथील 
पत्रान्वये, उपरोक्त २३ कनिष्ठ अभियंता यांचे सोलापूर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधात Rat 
असलेल्या पदांवर समावेशन करण्याची शिफारस करुन शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदरची 
शिफारस करतांना महानगरपालिकेने बिंदूनामावळीसह रिक्‍त पदांचा प्रस्तावा दिला असून 
बिंदूनामावलीनुसार सदरचे २३ कनिष्ठ अभियंता त्या पदावर समाविष्ट करता येऊ शकतील, अशी 
देखील शिफारस केली आहे. 

सदरच्या २३ कनिष्ठ अभियंत्यांची सोलापूर महानगरपालिका निवड समितीद्वारे निवड करतांना 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या सन १९६४ चे सेवाप्रवेश नियम अस्तित्वात होते. त्यानुसार सदर पदासाठी 
“डिप्लोमा इन इंजिनियरींग” अशी शैक्षणिक अर्हता होती. दरम्यानच्या कालावधीत शासनाने दिनांक 
१५/१२/२०२२ रोजीच्या शासन राजपत्राद्वारे सेवा प्रवेश नियम अंतिम केले असून त्यामध्ये कनिष्ठ 
अभियंता यापदासाठी “मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी” अशी शैक्षणिक अट निश्चित केली 
आहे. सदरच्या २३ कनिष्ठ अभियंत्यांपैकी २० कनिष्ठ अभियंता हे सदरची शैक्षणिक अर्हता धारण करीत 
असून ३ कनिष्ठ अभियंता यांनी कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक/सहाय्यक वीज पर्यवेक्षक या पदासाठी 
असलेली अभियांत्रिकी डिप्लोमा ही शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहेत. 

वरीलप्रमाणे सर्व बाबींचा विचार करुन सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विहीत मार्गाने 
भरती प्रक्रिया करुन मानधनावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व सध्या कार्यरत असलेल्या २३ कनिष्ठ 
अभियंत्यांच्या सेवा नियमित करुन त्यांचे त्यापदावर समावेशन करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन नणय निर्णय:- 

सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर दिनांक ०४/१०/२०१२, दिनांक २८/०४/२०१५ 
दिनांक ०५/०५/२०१५ रोजी जाहिरातीद्वारे, मुलाखतीद्वारे व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या 
कलम ५४ (१) नुसार महानगरपालिका सेवक वर्ग निवड समितीद्वारे मानधनावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यामधील १७ कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत; यामधील १ कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या व कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या मधील २ कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अशा एकूण २० एकवट 
मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या कनिष्ठ अभियंता या पदावर तसेच २ कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या सेवा त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार “कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक” व १ कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 
यांच्या सेवा त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार “सहाय्यक वीज पर्यवेक्षक” या पदावर, SM एकूण २३ एकवट 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६ ३५/नवि-१८ 


मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार) सेवा नियमित करुन त्यांचे 


सोलापूर महानगरपालिकेच्या रिक्‍त पदावर समावेशन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती - 


१) 


&) 


सदर कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सोलापूर महानगरपालिकेच्या सेवेत समावेशन 
करण्यात यावे. 

समावेशन झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित सेवा सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या Gardai 
दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी. 

नियमित सेवेच्या दिनांकापासून त्यांना सेवाज्येष्ठता, निवृत्तीवेतन इ. चे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
समावेडानामुळे त्यांना पूर्वीच्या सेवाकालावधीतील वेतन, भत्ते व अन्य अनुषंगिक वित्तीय लाभ यांची 
थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 

समावेशन करण्यापुर्वी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून तसे बंधपत्र घेऊन त्यामध्ये मागील सेवाविषयक 
कोणताही लाभ मिळणार नाही तसेच भविष्यात याबाबत मागणी करता येणार नाही, याचा स्पष्ट 
उल्लेख करण्यात यावा. 

सदर कर्मचाऱ्यांच्या समावेशानानंतर त्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध 
करून दिला जाणार नाही. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून, 


त्याचा संकेतांक २०२३१०१२१८४७५४६८२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=296c42b5811a121201 ecd7aceaac325 1c7d1ded31ff1 
b6e1a88d86b600c6bd 


pseudionym=A29ED764E36FC94AB894683327375533A01AD102, 
serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B7 
30CB9118407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.10.12 18:51:28 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुकत तथा प्रशासक सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 


प्रतिलीपी, 


१. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


२. निवडनस्ती 


(नवि-१८). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 


शासन निर्णय क्रमांक:- सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८, दिनांक १२ ऑक्टोबर, 2023 सोबतचे 


विवरणपत्र 
पदनाम:- कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
अ.क्र. | मानधन तत्वावर कार्यरत | शौक्षणिक अर्हता प्रवर्ग मनपामध्ये भरतीचा मार्ग 
सेवकांची नावे नियुक्तीची 
तारीख 
7 श्रीमती दिपाली प्रकाश । डिसी.ई.,बी.ई. | भ.ज.-क | 09.09.2093 | fF.¥/90/2092 
मेटकरी (स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
२ श्री. विष्णू दिलीपराव कांबळे | डिसी.ई.,बी.ई. | अनु. जाती | ०५.०५.२०१५ | दि.५/५/२०१५ 
(स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
3 | श्री. after शिरिष वडेपल्ली डिसी.ई.,बी.ई. | वि.मा.प्र. | 04.04.2094 | दि.५/५/२०१५ 
(स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
४ श्री. अमोल सुनिल होमकर | डिसी.ई.,बी.इ. | इ.मा.प्र. | ०५.०५.२०१५ | दि.५/५/२०१५ 
(स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
Gg श्री. उमर फारुक राजासाहेब || बी.ई., (स्थापत्यो । इ.मा.प्र. | ०७.०५.२०१५ | दि.५/५/२०१५ 
बागबान एम.ई. सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
६ ।श्री. संजय बाळाजी पाटील बी.ई. खुला । ०५.०५.२०१५ | दि.५/५/२०१५ 
(स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 


9 


श्री. गणेठ उत्तम काकडे 


डिसी.ई.,बी.ई. 
(स्थापत्य) 


खुला 


०५.०५.२०१५ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


श्री. अनिरुध्द चंद्रप्रकाठा 
गदगे 


डिसी.ई.,बी.ई. 
(स्थापत्य) 


वि.मा.प्र. 


04 04.2094 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


श्रीमती लायेका 
कादरी मनगोळी 


मुतूंजा 


डिसी.ई., बी.ई. 
(स्थापत्य) 


खुला 


०५.०५.२०१५६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


7 (9) 


श्री. arg एजाज म. इक्बाल 


बी.ई. (स्थापत्य) 
एम. टेक.., 


इ.मभा.प्र. 


०५.०५.२०१५६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


श्‌ १ 


श्री. किशोर अशोक फत्तेवाले 


डिसी.इ.,बी.ई. 
(स्थापत्य) 


इ.मभा.प्र. 


०५.०५.२०१५६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१२ 


श्री दयानंद ठाहाजी 


आवताडे 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


खुला 


०५.०५.२०१५६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१३ 


श्री. अभिजित 
बिराजदार 


प्रकाशा 


डिसी.ई., बी.ई. 
(स्थापत्य) 


खुला 


०५.०५.२०१५६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 


१5 


श्री.मनोज कालीदास जाधव 


बी.ई. (स्थापत्य) 
एम.ई. 


खुला 


०५.०५.२०१५ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१५ 


श्री. इम्रान पाठामिया बागवान 


बी.ई.(स्थापत्य) 


Ss 


04.04.2094 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१६ 


श्री. परशुराम व्यंकटराव 
बोमकंटी 


डिसी.ई., 
बी.ई. (स्थापत्य) 
एम.टेक. 


इ.मा.प्र. 


०५.०५.२०१५ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१७ 


श्री. इम्तियाज aN नदाफ 


डिसी.ई., 
बी.ई. (स्थापत्य) 


Sl. 


०५.०६.२०१६ 


दि.५/५/२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


AC 


श्रीमती प्रणोती राजकुमार 
कदम 


डि... 
बी.ई. (विद्युत) 


अ.जा. 


09.09.2093 


दि.०४.१०.२०१२ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


१९ 


श्री. चेतन ईश्वर भोसले 


डि.एम.ई., 
बी.ई (यांत्रिकी) 


खुला 


02.04 2044 


दि.०७.०५.२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


२० 


श्री. रमेश सुभाष अवताडे 


डि.एम.ई., 
बी.ई. (यांत्रिकी) 


खुला 


०८.०५.२०१५ 


दि.०७.०५.२०१५ 
सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 


समम स 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०२२/प्र.क्र.६३५/नवि-१८ 


पदनाम:- कनिष्ठ अभियंता सहाय्यक 


(अनिरुध्द व्यं. 


अ.क्र. मानधन तत्वावर शैक्षणिक अर्हता प्रवर्ग मनपामध्ये भरतीचा मार्ग 
कार्यरत सेवकांची नावे नियुक्तीची 
तारीख 
7 कु. शिपाली प्रकाठा डिसी.ई., अनु. जाती | ०१.०१.२०१३ | दि.०४.१०.२०१२ 
दिलपाक (स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
२ श्री. राहुल गोविंद डिसी.ई., अनु. जाती । २९.१०.२०१३ | दि.४/१०/२०१२ 
काबंळे (स्थापत्य) सोलापूर 
महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
पदनाम:- सहाय्यक वीज पर्यवेक्षक 
अ.क्र. | मानधन तत्वावर शैक्षणिक अर्हता प्रवर्ग मनपामध्ये भरतीचा मार्ग 
कार्यरत सेवकांची नियुक्तीची 
नावे तारीख 
वि श्री. अकबर अली डिसी.ई., इ.मा.प्र. ०१.०१.२०१३ | दि.०४.१०.२०१२ 
अब्दुल मजीद (विद्युत) सोलापूर 
पेरमपल्ली महानगरपालिका 
सेवकवर्ग निवड 
समितीमार्फत 
ANIRUDDHA 222222 


arashtra, 
2.5.4.20=29c6c42b5811a121a201ecd7aceaac3251c7d1ded31ff1b 


6e1a88d86b600c6bd, 
pseudonym=A29ED764E36FC94AB894683327375533A01AD102, 
serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B7 
30CB9118407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.10.12 18:58:14 +05'30" 


१८6७4, 


जेवळीकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


